RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


Reg.No. MH/ MR/ South- 322/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ४ ] 


शनिवार , मार्च २ ९, २०१४ / चैत्र ८, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


वित्त विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च २०१४ 


आदेश 


महाराष्ट्र 

वित्त आयोग ( संकीर्ण तरतुदी ) अधिनियम , १ ९९ ४ . 
क्रमांक मविआ. २०० ९/ प्र. क्र . ३ / व्यय- ३.- दिनांक १० फेब्रुवारी २०११ अन्वये भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- आय व २४३-वाय 
च्या तसेच महाराष्ट्र वित्त आयोग ( संकीर्ण तरतुदी ) अधिनियम, १९९ ४ च्या तरतुदींना अनुसरून चौथ्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात 
आली आहे. आयोगास दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या आदेशानुसार दिनांक ३१ मार्च २०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तथापि , 
आयोगाने दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे . 

करिता, चौथ्या महाराष्ट्र वित्त आयोगास आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३० जून २०१४ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे . 

तसेच, आयोगाच्या अध्यक्षपदी श्री . जे. पी . डांगे ( भा.प्र.से. सेवानिवृत्त ) यांनाही दिनांक ३० जून २०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


के . शंकरनारायणन, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ५३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , 


मार्च २९ , 


२०१४ / चैत्र 


e , 


शके १ ९ ३६ 


FINANCE DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 28th March 2014 


Order 


MAHARASHTRA FINANCE COMMISSION (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1994 . 

Order No. SFC . 2009/C.R . 3/Exp -3.— Dated 10th February 2011 and in pursuance of the 
provisions of Article 243-I read with Article 243- Y of the Constitution of India and the Maharashtra 
Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act , 1994 , the Fourth Maharashtra Finance 
Commission has been constituted . By order dated 3rd October 2013 , the tenure of the Commission 
is extended upto 31st March 2014. However , the Commission has requested to extend tenure upto 
31st March 2015 . 


Accordingly , the Government of Maharashtra is pleased to grant final extension and extend 
the tenure of the Fourth Maharashtra Finance Commission upto 30th June 2014 . 

The tenure of Shri J. P. Dange (I.A.S. Retired ) as The Chairman of the Fourth Maharashtra 
Finance Commission is also extended upto 30th day of June , 2014 . 


K. SANKARANARAYANAN , 


Governor of Maharashtra . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


